राज्यातील कारखान्यांमध्ये होत असलेल्या 
आगीच्या दुर्घटना / स्फोट यासारखे अपघात 
टाळण्यासाठी तसेच त्याबाबत अभ्यास करुन 
उपाययोजना सूचविणे याकरिता समिती गठीत 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एफएसी-२०२१/प्र.क्र. ३५२/कामगार-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२२ 
वाचा - 
१. मारराष्ट्रीयहरीत लवाद,मुख्य खंडपीठ,नवी दिल्ली यांचे,मुळ अर्ज क्र.१३४/२०२१ मधील 
दि.२५.०६.२०२१ रोजीचे आदेशा. 

२. शासन निर्णय समक्रमांक दि.१६.१२.२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


प्रस्तुत प्रकरणी संदर्भाधीन दि.१६.१२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ येथील 


तक्त्यातील अनु.क्र.३ येथे सह संचालक,केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ,मुंबई असे नमूद करण्यात आले 
होते. याऐवजी क्षेत्रिय संचालक,केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ,पुणे असे वाचावे. 


०२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०३३११५०४३६३४१० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


नित्य ति तीत Ss 
क gh Dee ee व या य 
PULKUNDWAR 0 carat 
(डॉ. श्री. ल. पुलकुंडवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव,राजभवन, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, उप मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.सर्व मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा.अपर मुख्य सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) मा. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
८) मा. प्रधान सचिव (पर्यावरण), पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एफएसी-२०२१/प्र.क्र. ३५२/कामगार-४ 


९) आयुक्त (कामगार), कामगार आयुक्‍तालय,कामगार भवन, बांद्रा(पू.) मुंबई-५१. 

१०) संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

११) क्षेत्रिय संचालक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ,पुणे. 

१२) सह संचालक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई. 

१३) सह मुख्य नियंत्रक, स्फोटके (Joint Chief Controller of Explosives), सीबीडी बेलापूर, नवी 
मुंबई. 

१४) मुख्य अग्निशमन अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी, मुंबई. 

१५) उप सचिव (कामगार-४), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) अतिरिक्‍त / सह संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

१७) निवडनस्ती (कामगार-४), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


YS Ser WN ६-- 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


